सन २०१८मधील उपनिबंधक सहकारी 
संस्था या संवर्गातील बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.५२/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०१८ 


वाचा- १) शासननिर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक राजस १०१३/ प्र.क्र. २३७/ ५स, 
दिनांक २६/२/२०१५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दिनांक २८/४/२०१५ 
3) शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक राजस २०१८/प्र.क्र.१७२/५स, 
दिनांक २४/५/२०१८ 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ¥(9), ४(२), ४(३), (8) व ४(५) मधील तरतूदीनुसार 
सहकार विभागातील खाली नमुद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिका- 
यांच्या बदळीबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्या नुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव दिनांक २४/५/२०१८नुसार सुधारीत पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 
देण्यात आलेली पदस्थापना 
1 श्री. अतुल साहेबराव | उपनिबंधक सहकारी संस्था, | सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
सुदेवाड तालुका अकोला, अकोला २८/४/२०१५ च्या अधिसूचनेतील मुद्दा क्रमांक 


१२ (अ) मधील तरतूदीनुसार विभाग संवर्ग 
बदलास मान्यता देवून उपनिबंधक सहकारी 
संस्था, (मुख्यालय), पुणे येथील रिक्‍त 
पदावर 


२. उपरोक्त अधिका-याने आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे 
सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमाफत शासनास सादर करावा.सदर बदली 
आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आव्यक कार्यवाही सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी 
संस्था, पुणे यांनी करावी. 

३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.५२/५-स 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६२८१५३०४९४९०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Sudin Gaikwad 
S U d | Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing Tax Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad oe 
(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
BF सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

२. साखर AYA, AERTS राज्य पूणे 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

४. प्रधान सचिव,मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 

५. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
९. खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 

१०.स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
११.स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१२.स्वीय सहायक, सचिव, (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१३.निवडनस्ती (कार्या-५स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


